वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या 
अधिनस्त विविध संस्थांमध्ये ऑडियोलॉजिस्ट हे 
पद रुपांतरणाने निर्माण करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-४३१७/प्र.क्र.३०६/१७/वैसेवा-४, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नवीन गो.ते.रु.इमारत, ९ वा मजला,मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २८ जानेवारी, २०१९ 
वाचा- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.११.ऑक्टोबर, २०१८ 
शासन निर्णय:- 
या विभागाच्या उपरोक्त दि.११ ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन निर्णयामधील तक्त्यातील 
अनुक्रमांक २ रकान्यात संस्थेचे नाव “शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर” ऐवजी 
“शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर” असे वाचावे. 
तसेच रकाना क्र. ३ चे शिर्षक “संस्थेच नाव” ऐवजी “रुपांतरीत करावयाचे पद” असे वाचावे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201901291511242013 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahadeo Giridhari 


Mahadeo © mssen 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Food,Civil Supplies 


G Wie d h 1 And Consumer Protection Department, 

| a 7} a ll postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3bfa03bccc5d29403a28c83f3a 
d74b7ce2feb85e634f155ccc685e72ede6 


J O g d a al d 8707, cn=Mahadeo Giridhari Jogdand 


Date: 2019.01.29 17:02:20 +05'30' 
(म.गि.जोगदंड 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२ ,(लेखा परिक्षानागपूर/मुंबई ,महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ 
२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
३. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-४३१७/प्र.क्र.3०६/१७/वैसेवा-४ 


. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
. अधिष्ठाता, शासकय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर 
. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, नागपूर 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 
८. अवर सचिव (वैसेवा-१) वै.शि.व औ.द्र.विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते 


की, पदांचा आढावा घेतांना उपरोक्‍त पदे रुपांतरित पदनामाने दर्शविण्यात यावे. 


. निवडनस्ती (वैसेवा-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


